महिलेस तिचा पती किंवा पतीच्या नातेबाईकाकडून 
क्रूर वागणूक दिल्याप्रकरणी andi दंड संहितेच्या 
कलम ४९८(अ)चा गैरवापर टाळणेबा बत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक- डीडीडब्ल्यू ११०९/प्र.क्र. ८३६/विशा-६, 
मंत्रालय, मुंबई-४००८०३२ , 
दिनांक2९ मे २०१० 


वाचा :-१) केंद्र शासाच्या गृह मंत्रालयाचे पत्र क्रमांक - ३/५/२००८ न्यायिक कक्ष दिभांक 20.20.2008 
२) विधी व न्याय विभागाचे पत्र क्रएमआयएस/४४५/प्र.क्र.९३०/०९/डी१९ दिनांक २७.१०.२००९ 


परिपत्रक -____ एखाद्या महिलेस तिचा पती अथवा पतीच्या नातेवाईकांनी क्रूर वागणूक दिल्यास 
संबंधितांविरुध्द कडळ कारवाई करण्याच्या दृष्टीने भारतीय दंड संहितेमध्ये कलम ४९८- अ चा अंतर्भाव करण्यात 
आला आहे या कलभानुसार नोंदलेला गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र आहे.महिलेर! क्रूर वागणूक दण्याच्या 
घटनेशी प्रत्यक्ष संबंध नसलेल्या नातेवाईकांवर देखील कलम ४९८-अ अन्वये गुन्हा दाखल करण्याच्या घटनांचे 
प्रमाण वाढत आहे ही बाब विचारात घेऊन भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने त्यांच्या पत्र क्रमांक - ३/५/ २००८ 
न्यायिक कक्ष दिनांक २०.१०.०९ अन्वये महिलेस तिचा पती अथवा पतीच्या नानेवाईकांनी क्रूर वागणूक 
देण्याच्या प्रकरणी रंबंधितांविरुध्द भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८-अ अंतर्गत भून्हयाची नोंद करण्यापूर्वी 
कोणती दक्षता घेण्यात यावी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश आणि इतर आवश्यक तरतूदी 
निदर्शनास आणून २संदर्भात ठोस कार्यवाही करण्याची आवश्यकता व्यक्‍त केली आह.त्यानुसार राज्यातील सवं 
पोलीस स्टेशनला निर्देश देण्याबाबत विधी व न्याय विभागाने दिनांक २७.१०.२००९ च्या पत्रान्वये दिलेल 
अभिप्राय लक्षात घेला शासन आता असे निर्देश देत आहे की, माहेलेस तिचा पती अः:वा पतीच्या नातेवाईकांनी 
क्रूर वागणूक देण्याःय्या प्रकरणात पिडीत व्यक्तीकडून तक्रार प्राप्त झाल्यानतर सः ४धितांविरुध्द भारतीय 
संहितेच्या कलम अ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी खालील बाबींची खातरजमा करुन आवश्यक at 
कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. 


१) वैवाहिक मतभेदासंबंधीच्या तक्रारीबाबत /महिलेस तिचा पती अथवा पतीच्या नातेवाईकांनी क्रूर 
वागणूक देण्याच्या करणी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर प्रथमतः STAT पक्षांना समोपचार मार्गदर्शन /समुपदेशन या 
मार्गाने त्याच्यातील मतभेद मिटविण्याकरिता प्रवृत्त करण्यात यावे व त्याकरिता मदत करण्यात यावी. हे प्रयत्न 
असफल झाल्यानंतःच प्रकरणपरत्ये भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८- अ अंतर्गत प्रकरण योग्य ठरत असल्यास 
सदर कलमांतर्गत अथवा अन्य कायद्यांतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. 


२) पिडीत व्यक्‍तीकडून तक्रार अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर भारोपीस वॉरंट शिवाय तात्काळ अटक न करता 
प्राथमिक चौकशी करून सदर चौकशीमध्ये तक्रारीमध्ये तथ्य आढळल्यास आवश्यळतेनुसार आरोपीस भारतीय 
दंड संहितेच्या कलम ४९८ अ अथवा अन्य कायद्यांतर्गत अटक करण्यात यावी. 


3) प्रत्येक पोलीस ठाण्यात उपलब्ध मनुष्यबळातून महिला कक्ष निर्माण करण्यात यावा आणि अशा 
तक्रारीवर सदर मला कक्षामार्फत कारवाई करण्यात यावी. पोलीस आयुक्‍तालय १त्रासाठी/पोलीस अधीक्षक 
हझेत्रासाठी निर्मा'ण करण्यात आलेल्या महिला सहायता कक्षाच्या माध्यमातूर या तक्रारीचे निराकरण 
करण्यासाठी मदत Tara याठी. 


४) कौटुंधक हिसाचारग्रस्त व पिडीत महिलांच्या समुपदेशनासाठी महिला व बाल विकास 
विभागामार्फत राज्यात सध्या पोलीस स्टेशनच्या आवारामध्ये २० महिला समुपदेशन भेंद्रे सुरू आहेत.त्याधर्तीवरच 
उर्वरीत जिल्हयातर्ह' महिला व बाल विकास विभागाने पोलीस स्टेशनच्या आवारात हिला समुपदेशन He सुरू 
करावीत.या Sara St लागणारी जागा व आवश्यक कार्यालयीन सोयी-सुविधा संबधित पोलीस स्टॅशन मार्फत 
पुरविण्यात याव्यात 


2. peda परिपत्रक हे महिला व बाल विकास विभागाच्या सहमतीने नर्गीमत करण्यात येत आहे. 
म्हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


a कीती 
य” क क्क gee a 7 ears 


सु. शज. सोनवणे ) 
उप सचिव, a विभाग,महाराष्ट्र शासन 


१) सर्विव, मांहला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) पोलीस मःासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (म.अ.प्र.क.) 

४) सर्व पोलीन आयुक्‍त 

५) सर्व पोलीस अधिक्षक 

६) आयुक्‍त,म हिला व बाल विकास संचालनालय,पुणे. 


